नागपूर महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील 
“उपायुक्त” व "उपअभियंता (विद्युत / 
इलेक्ट्रॉनिक्स)” या संवर्गात द्यावयाच्या 
तात्पुरत्या पदोन्नतीस मान्यता देण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:- नामपा - ११२४/ प्र.क्र. ४१/नवि-२६ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
४ था मजला, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक:- १५ मार्च, २०२४. 


संदर्भ :- (9) आयुक्‍त तथा प्रशासक, नागपूर महानगरपालिका, नागपूर यांचे पत्र 
क्र.५८२/आस्थापना, दिनांक ६ मार्च, २०२४. 
(२) महानगरपालिका प्रशासकीय ठराव क्र. ५४ व ५५, दि. ०५ मार्च, २०२४. 


प्रस्तावनाः- 
नगर विकास विभाग, शासन निर्णय दि.१० मे, २०२३ अन्वये नागपूर महानगरपालिकेच्या 


१७९८१ पदांच्या एकत्रित आकृतीबंधास मान्यता देण्यात आली असून, दि.०८ डिसेंबर, २०२३ रोजीच्या 


शासन निर्णयान्वये नागपूर हहर महानगरपालिका सेवा (सेवा प्रवेशा व सेवांचे वर्गीकरण) नियम, २०२३ 


प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. सदर सेवाप्रवेश नियमानुसार महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम, 


१९४९ चे कलम ४५ अंतर्गत येणारी पदे, तसेच वर्ग-१ ची इतर सर्व पदे पदोन्नतीने भरतांना, सर्वसाधारण 


सभेच्या ठरावानंतर त्यास शासनाची पूर्वमंजुरी घेतल्यानंतरच पदोन्नतीने भरता येतील, अशी तरतूद 
आहे. 


२. महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम, १९४९ चे HOA ५४(१) अन्वये आयुकत तथा प्रशासक, 


नागपूर महानगरपालिका यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत पदोन्नती समितीच्या दि. २१ फेब्रुवारी, २०२४ 
रोजी आयोजित बैठकीमध्ये समितीने पात्र अधिकाऱ्यांस सदर पदांवर पदोन्नती देण्यास शिफारस केली 


आहे. त्याअनुषंगाने पदोन्नती समितीने शिफारस केलेल्या पात्र अधिकाऱ्यांना “उपायुक्‍त” या पदावर 


पदोन्नती देण्यास महानगरपालिका प्रशासकीय ठराव क्र. ५५, दि. ०५ मार्च, २०२४ नुसार व 


“उपअभियंता (विद्युत / इलेक्ट्रॉनिक्स)” या पदावर पदोन्नती देण्यास महानगरपालिका प्रशासकीय 


ठराव क्र. ५४, दि. ०५ मार्च, २०२४ नुसार शिफारस करण्यात आली आहे. 


३. यास अनुसरुन महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम, १९४९ चे कलम ४५ अंतर्गत येणाऱ्या 


“उपायुक्त” व वर्ग-१ च्या "उपअभियंता (विद्युत / इलेक्ट्रॉनिक्स)” या पदांवर संबंधित पात्र अधिकाऱ्यांना 


तात्पुरती पदोन्नती देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णयः- 
१. महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम, १९४९ चे कलम ५४(१ अन्वये आयुक्‍त तथा प्रशासक, 


नागपूर महानगरपालिका यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत पदोन्नती समितीच्या दि. २१ फेब्रुवारी, २०२४ 
रोजी आयोजित बैठकीमध्ये समितीने केलेल्या शिफारशीनुसार, तसेच संदर्भाधीन ठरावांद्वारे मान्यता 


प्राप्त झालेल्या पुढील विवरणपत्रात दर्शविलेल्या अधिकाऱ्यांना “उपायुक्‍त” (६७७००-२०८७००) व 


"उपअभियंता (विद्युत / इलेक्ट्रॉनिक्स)” (५६१००-१७७५००) या पदावर तात्पुरती पदोन्नती देण्यास 


मान्यता देण्यात येत आहे. 


अधिकारी/ अधिकारी / कर्मचाऱ्यांचा संवर्ग पदोन्नतीचे पद 
कर्मचाऱ्यांचे नाव 
व 
र 


कनिष्ठ अभियंता (विद्युत) उपअभियंता (विद्युत/इलेक्ट्रॉनिक्स) 
श्री. जी. तारापूरे कनिष्ठ अभियंता (विद्युत) उपअभियंता (विद्युत/इलेक्ट्रानिक्स) 


२. सदर तात्पुरती पदोन्नती देताना पदोन्नती तपासणी समितीच्या अहवालातील सर्व अटींचे तंतोतंत 


Ex 
३ /श्रीमरंजना लाडे | सांख्यिकी अधिकारी (जन्म-मृत्यू) उपायुक्‍त 
| 3 Pros | सांख्यकोआधिकारी(जन्म-मृत्य| | SIE 
é 
५ 


पालन करण्यात यावे. 


३. सदर तात्पुरती पदोन्नती मा.उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्र.२७९७/२०१५, दि.०४ 


ऑगस्ट, २०१७ रोजी दिलेल्या निर्णयाविरुद्ध राज्य शासनाने मा.सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या 


विशेष अनुमती याचिका क्र. २८३०६/२०१७ मधील निर्णयाच्या अधिन असेल. 


8. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा सांकेतांक २०२४०३१५२२४००५७६२५ असा आहे. सदर शासन 


निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


‘A 
DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ‘URBAN 
DEVELOPMENT DEPARTMENT, 
A, 


20=7b40f543d9d95d4cad6707bb7eae 1 089289d9878b7cb34418 
f111566e3223ba1 italCode=400032, st=M ht 


, st=I 
INumber=A94EF 1B631F4673B829AC9ADBEBSBODDABD086A754 
4E3FDF47CD7A011FF7EA40, VIDYA RAMAPPA HAMPAYYA 
24.03.15 22:49:50 '30' 


(विद्या हम्पय्या) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

२. मा. उप मुख्यमंत्री तथा मंत्री (गृह व विधि व न्याय) यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३. मा. उप मुख्यमंत्री तथा मंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

४. प्रधान सचिव (नवि-२) यांचे विशेष कार्य अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई. 

५. आयुक्‍त तथा प्रशासक, नागपूर हहर महानगरपालिका, नागपूर. 

६. निवडनस्ती (नवि-२६). 


